महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


क्रमांक- आरएलपी- ०३२१/प्र.क्र.९७/विशा-१ ब दिनांक- २६ मार्च, २०२१. 
परिपत्रक 
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तिथीनुसार) २०२१ मार्गदर्शक सूचना. 
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती अर्थात शिवजयंती हा उत्सव तिथी नुसार या वर्षी दि. ३१ मार्च, २०२१ रोजी 
साजरा केला जाणार आहे. कोविड- १९ मुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता या वर्षी तिथीनुसार 
दि. ३१ मार्च, २०२१ रोजीचा "छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती" उत्सव अत्यंत साध्या पध्दतीने साजरा करण्याचा 
निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना करण्यात येत आहेत:- 


१. या दिवशी अनेक शिवप्रेमी किल्ला शिवनेरी अथवा गड/किल्ल्यांवर जाऊन छत्रपती शिवाजी 
महाराजांच्या जयंती दिनाच्या आदल्या दिवशी मध्यरात्री १२ वाजता देखील एकत्र येऊन 
शिवजयंती साजरी करतात. परंतु यावर्षी कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात 
एकत्र न येता साधेपणाने शिवजयंती उत्सव साजरा करणे अपेक्षित आहे. 

२. दरवर्षी शिवजयंती साजरी करताना संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. 
परंतु यावर्षी मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक ठिकाणी पोवाडे, व्याख्यान, गाणे, नाटक इत्यादींचे 
सादरीकरण अथवा इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येऊ नये. त्याऐवजी सदर 
कार्यक्रमाचे केबल नेटवर्क अथवा ऑनलाइन प्रक्षेपण उपलब्ध करुन देण्याबाबत व्यवस्था करण्यात 
यावी. 

३. तसेच, दर वर्षीप्रमाणे प्रभात फेरी, बाईक रॅली, मिरवणुका काढण्यात येऊ नयेत. त्याऐवजी छत्रपती 
शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अथवा प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम आयोजित 
करुन त्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सींगचे पालन करून १०० व्यक्तींच्या उपस्थितीत शिवजयंती 
साजरी करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

४. शिवजयंतीच्या दिवशी आरोग्यविषयक उपक्रम/शिबिरे (उदा. रक्‍तदान) आयोजित करण्यास 
प्राधान्य देण्यात यावे आणि त्याद्वारे कोरोना, मलेरिया, डेंग्यू इत्यादी आजार आणि त्यांचे 
प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच स्वच्छता यांबाबत जनजागृती करण्यात यावी. 

५. आरोग्य विषयक उपक्रमांचे आयोजन करताना त्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सींग तसेच स्वच्छतेचे 
नियम (मास्क, सॅनिटायझर इत्यादी) पाळण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. 

६. कोविड-१९ च्या विषाणृंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, 
वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन, स्थानिक प्रशासन यांनी 
विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष उत्सव सुरु 
होण्याच्या मधल्या कालावधीत अजून काही सूचना प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन 
करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी- ०३२१/प्र.क्र.९७/विजश्ा-१ब 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२६१२१७२४४२२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Amar Chandrakant Zaware 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home Department, 

Amar Chandrakant १५७ 

254 -df8f464607b97618e17350ee5 3aebf0c41d091cb3635a52 
bc9d8ec546004adb, 

Z a Wa re serialNumber=b31a8de567057e1c91d2d46b233645dce61bc1c39d 
a26f8e6dded5d3c23e2460, cn=Amar Chandrakant Zaware 


Date: 2021.03.26 12:24:17 +05'30' 


(अमर चं. झावरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका. 
१२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१६. सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका. 
१८. सर्व पोलीस आयुक्त. 
१९. सर्व जिल्हाधिकारी. 
२०. सर्व पोलीस अधीक्षक. 
२१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 
२२. निवडनस्ती. 


a 4 34 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


